महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक) यांच्या 
अधिनस्त न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा 
संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील उपसंचालक, 
गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी संपुष्टात आणण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक एफएसएल-०४१८/प्र.क्र.११२ /पोल-४, 
मादाम कामा रोड,मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक :- ७मार्च, २०१८. 


संदर्भ - १. संचालक,न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय यांचे क्रमांक मु.गो/२८-२९, 
दि.०३.०२.२०१८. 
२. शासन आदेश,गृह विभाग क्रमांक एफएसएल ०४१३/प्र.क्र.३०१/पोल-४,दि.१५.५.२०१५. 
३. शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. परिवी-२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, 
दि.२५.८.२०१५. 
४. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि.२९.२.२०१६. 


शासन आदेठा :- 

न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील उपसंचालक, 
गट-अ संवर्गातील सरळसेवा कोट्यातील Rat पदांवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या 
उमेदवारांना संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये २ वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीसाठी नियुक्‍ती देण्यात 
आलेली आहे. सदर अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.१ अन्वये 
संचालनालयाने शासनास सादर केला आहे. 

त्यानुषंगाने खालील रकान्यातील स्तंभ क्र.() मधीळ अधिकाऱ्यांनी या पदावरील त्यांचा 
परिविक्षाधीन काळावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केला असल्याने त्यांचा या पदावरील परिविक्षाधीन 
कालावधी स्तंभ क्र.(५) येथे नमूद केलेल्या दिनांकास समाप्त करण्यात येत आहे. तसेच स्तंभ क्र. (६) मध्ये 


नमूद दिनांकापासून त्यांची नियुक्‍ती नियमित तत्वावर पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. याचे| रुजू दिनांक | परीविक्षाधीन | परीविक्षाधीन | नियुक्ती | प्रवर्ग | आयोगाने | मराठी 
क्र | नाव कालावधीत | कालावधी | नियमित नियुक्‍ती | भाषेतून 
उपभोगलेल्या | पूर्ण केल्याचा | तत्वावर साठी We 
एकूण रजा दिनांक पुढे चालू शिफारस | मिळाल्या 
ठेवण्याची केलेला चे 
तारीख प्रवर्ग । प्रमाणपत्र 
१ २ ३ 8 4 ६ 9 ८ ९ 
१ | श्री.रा.ना. | २४.२.२०१५ ४२ ६.४.२०१७ ७.४.२०१७ प५.ज.-क । भज-क । प्राप्त 
कोकरे (4.9) (म.पू) 
२ | STAT. | २६.५.२०१५ षु ३०.५.२०१७ ।३१.५.२०१७ | इ.मा.व.. अराखीव | प्राप्त 
ठाकरे (7.4) (म.पू. 
३ | श्रीमती. | २९.५.२०१५ ४३ १०.०७.२०१७ | ११.७.२०१७| खुला | अराखीव | प्राप्त 
श.द.मोहिते| (म.पू.) (म.पू.) (महिला) 
(ठ.अ.शिंदे) 


झासन Seal HAH: एफएसएल-०४१८/प्र.क्र.११२/पोल-४, 


२. महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक ) यांनी उपरोक्‍त तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे संबंधित अधिकारी 
यांची परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करुन आवश्‍यक ती नोंद घेण्याबाबत कार्यवाही करावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३०७१३४७५०२९२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Somnath V Potare 

0 mM Nn a t h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=4d677dcd1bc3bed55a48ddbdaad925a6651c5 


p 0 t a | e d43a12d84cf305d3ff791ea7f16, cn=Somnath V Potare 


Date: 2018.03.07 13:58:23 +05'30' 


(सोमनाथ पोटरे) 
अवर सचिव, गृह विभाग,महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. महासंचालक (न्यायीक व तांत्रिक), महाराष्ट्र राज्य, नवीन प्रशासकीय इमारत,१८ वा मजला, मुंबई. 
प्रभारी संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
महाळलेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 

. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई, 

५. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/अमरावती/औरंगाबाद/ नाशिक/पुणे/नांदेड/कोल्हापूर 
उपसंचालक, प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, नागपूर/अमरावती/औरंगाबाद/ 
नाशिक/पुणे/नांदेड/कोल्हापूर. 

८. निवड नस्ती/ गृहविभाग (पोल-४) 


